मा. उच्च न्यायालय,मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथील रिट 
याचिका क्र.१५२२१/२०१७ व ७४२६/२०१९ मधील दिनांक 
०४/०७/२०१९ चे सामाईक न्यायनिर्णयानुसार लातूर 
समभागातील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी नांदेड, 
उस्मानाबाद, लातूर, परभणी व हिंगोली यांचे अधिनस्त 
प्रक्षेत्रावरील एकूण २६ मजुरांची ग्रेड-१ मजूर पदावर 
नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : न्यायप्र-२०१८/ प्र.क्र.१९६/१३-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:- १६ मे, २०२४. 


वाचा :- 9) मा. औद्योगिक न्यायालय, जालना येथे दाखल तक्रार युएलपी क्र.१०/२०१३ मध्ये 

दिनांक १०/०२/२०१७ चा न्याय निर्णय. 

२) मा.औद्योगिक न्यायालय, लातूर येथे दाखल तक्रार युएलपी क्र.२५/२०१७ मध्ये 
दिनांक २६/०९/२०१८ चा न्याय निर्णय 

३) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र.१५२२१/२०१७ व 
७४२६/२०१९ मध्ये दिनांक ०४/०७/२०१९ रोजी झालेला सामाईक न्याय निर्णय. 

४) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर येथे दाखल रिट पि. क्र.३६०१/२०२२ मध्ये मा. 
न्यायालयाने दिनांक १०/०२/२०२३ रोजी दिलेला न्याय निर्णय. 

५) कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र. युएलपी-१०१३/८६०९/३४८/प्र.क्र.१४४/ आस्था-३/१२६९३/ 
दिनांक २९/०४/२०२४ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथीळ रिट क्र.१५२२१/२०१७ व 
७४२६/२०१९ मधील मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. ०४/०७/२०१९ चे न्यायनिर्णयानुसार लातूर संभागातील 
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, परभणी व हिंगोली यांचे अधिनस्त प्रक्षेत्रावरील 
एकूण १७८ मजुरांनी २४० दिवस किंवा अधिक कालावधीचे कामकाज केले आहे. मा.न्यायालयीन आधारभूत 
दस्त तपासून त्यातील २६ मजुरांची ग्रेड-१ मजूर पदावर नियुक्तीसाठी शिफारस करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


१. विभागीय कृषी सहसंचालक, लातूर विभाग लातूर यांचे अधिनस्त जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, 
नांदेड यांचे स्तरावरील ५७ रोजंदारी मजुरांचे प्रकरणी शेतकरी शेतमजूर पंचायत (महाराष्ट्र) या संघटनेने 
विषयांकित तक्रार यु.एल.पी.क्र.१०/२०१३ मा. औद्योगिक न्यायालय, जालना येथे दाखल केली होती. सदर 
प्रकरणात मा. न्यायालयाने दि.१०/०२/२०१७ रोजी प्रकरणातील एकूण ५७ पैकी ३ मजुरांचे कामाचे दिवस २४० 
दिवसांपेक्षा कमी असल्याने त्यांना वगळून प्रक्षेत्रावरील प्रकरणाशी संबंधित उर्वरित ५४ रोजंदारी मजुरांना 
शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात यावे, असा निकाल दिला आहे. त्याविरोधात शासनाच्या वतीने मा. उच्च 
न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र.१५२२१/२०१७ दाखल करण्यात आली होती. 


2. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, उस्मानाबाद यांचे स्तरावरील यु.एल.पी.क्र.२५/२०१७ या प्रकरणात 
मा. औद्योगिक न्यायालय, लातूर यांनी दि.२६/०१/२०१८ रोजी निकाल देत प्रकरणातील ६ रोजंदारी मजुरांना 
पूर्वलक्षी प्रभावाने लाभ अदा करण्यात यावेत व सदर मजुरांना मागणी केल्याप्रमाणे शासकीय सेवेत सामावून 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०१८/ प्र.क्र.१९६/१३-ओ 


घेण्यात यावे, असे आदेशित केले होते. त्यानुसार दोन्ही प्रकरणांत साधर्म्य असल्याने शासन स्तरावरुन सदर 
प्रकरणात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र.७४२६/२०१९ दाखल करण्यात 
आली होती. 


३. मा. उच्च न्यायालयाने Re PCa क्र.१५२२१/२०१७ व Re पिटिशन क्र.७४२६/२०१९ या प्रकरणात 
साधर्म्य असल्याने व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उस्मानाबाद यांचे स्तरावरील पूर्वीच्या तक्रार 
यु.एल.पी.क्र.८०/२०१५ मधील रिट याचिका क्र.१०४९७/२०१८ मधील दि.०६/१०/२०१८ रोजीच्या 
निकालाच्या धर्तीवर एकत्र सुनावणीस घेण्यात येऊन दि.०४/०७/२०१९ रोजी संयुक्‍त निकाल देत काही मुद्दे 
उपस्थित करून, प्रस्तुत प्रकरणातील मजुरांना व अशा इतर सर्व मजुरांचा सेवा कालावधी व त्यांची सेवा 
ज्येष्ठता विचारात घेऊन पात्र मजुरांना कायम करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करणे बाबत निर्देशित केले. 

8. मा. उच्च न्यायालयाच्या दि.०४/०७/२०१९ च्या न्यायनिर्णयानुसार कार्यवाही अनुसरताना संबंधित 
मजुरांच्या सेवाजेष्ठता याद्या तयार करण्यास सुरुवात केली असता, प्रक्षेत्रावरील कार्यालयात पुरेसे मनुष्यबळ 
उपलब्ध नसल्याने व त्यासंबंधी उपलब्ध असलेली दस्त व अभिलेखे फार जुनी व जीर्ण झालेली असल्याने ते 
तपासून माहिती संकलित करण्यासाठी अधिनस्त कार्यालयांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले आहे व 
त्याकरिता बराचसा कालावधी लागलेला आहे. सदर प्रकरणात कार्यवाही सुरु असताना मध्यंतरीच्या 
कालावधीत राज्यात विधानसभा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्याने त्याकरिता उपलब्ध मनुष्यबळ निवडणूक 
प्रक्रियेत गुंतल्यामुळे प्रकरणी मुदतवाढ घेण्यासाठी व प्रकरणातील सर्व वास्तविकता मा. उच्च न्यायालयाचे 
सविनय निदर्शनास आणून देण्यासाठी सरकारी वकिलांचे सल्ल्याने संबंधित जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी 
नांदेड यांचे स्तरावरून सिव्हील अँप्लिकेशन क्र.२५६५/२०२० अन्वये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ 
औरंगाबाद येथे दाखल करण्यात आले होते. सदर प्रकरणात मा. उच्च न्यायालयाने प्रतिवादी यांचे म्हणणे 
ऐकून घेत वास्तविकतेच्या आधारावर अंशतः मान्यता प्रदान करत दि.३१/०३/२०२० अखेर पर्यंत सदर रिट 
पिटिशनमधील आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेशित केले होते. 


4. दरम्यानच्या कालावधीत, मा.उच्च न्यायालयाच्या दि.०४/०७/२०१९ चे न्यायनिर्णयाची 
अंमलबजावणी विहीत मुदतीत न झाल्याने प्रकरणातील मजूर अर्जदारांच्या संघटनेच्या वतीने मा. उच्च 
न्यायालयात अवमान याचिका क्र.३३३/२०२० दाखल करण्यात आली आहे. सदर अवमान याचिकेत प्रतिवादी 
यांची व शासनाची भूमिका विषद करुन प्रक्षेत्रारील उपलब्ध दस्त व अभिलेखांवरून व जाहीर प्रकटन 
दिल्यानंतर संकलित करण्यात येत असलेली माहिती सर्वांना ज्ञात झाली व त्यामुळे भविष्यात कोणी याबाबत 
आक्षेप घेणार नाही आणि आक्षेप घेतलाच तर तो निरर्थक होईल. तद्नंतर, उक्त नमूद केलेनुसार उपलब्ध 
दस्त व अभिलेखे यांची पडताळणी करुन ज्या मजुरांचे वयाचे पुरावे उपलब्ध होऊ शकले नाहीत त्यांचे बाबत 
वयाची निश्चिती हि शारिरीक वैद्यकीय तपासणी करुन, मा.जिल्हा शल्यचिकित्सक, यांचे द्वारे करण्यात 
आलेली असून सदर माहिती प्रमाणित करण्यात आलेली आहे व मजुरांची वैद्यकीय तपासणी करुन त्यांचे 
अंदाजे वय निश्चित केलेनुसार वयाचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेण्यात आलेले आहेत व ज्या मजूरांचा जन्म 
दिनांक अवगत झाला नाही अशा मजुरांचा जन्म दिनांक हा १ जुले असा मानीव गृहित धरला आहे. सदर 
प्रचलित नियम व तरतूद महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शती) नियम १९८१ मधील नियम क्रमांक 
३८ (२) (बी) व (ई) मधील तरतूदीनुसार निश्चित करण्यात आलेला आहे. 


लातूर संभागातील जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, परभणी व हिंगोली 
यांचे अधिनस्त एकूण ३१ प्रक्षेत्र असून त्यातील उपलब्ध दस्त व अभिलेखांवरुन प्रक्षेत्रावरील मजुरांच्या 
कामाच्या दिवसांचा कमी/अधिक (२४० दिवसांपेक्षा) काळावधी विचारात न घेता सर्व रोजंदारी मजुरांचा समावेश 
करुन मजुरांच्या केवळ नियुक्ती दिनांकापासून ज्येष्ठता सूचीचे प्रपत्र-१ तयार करण्यात आले आहे. प्रपत्र-१ 
नुसार एकूण मजुरांची संख्या ४८१८ असल्याचे पडताळणी अंती आढळून आले आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०१८/ प्र.क्र.१९६/१३-ओ 


1 प्रप्र१ | 
अ.क्र. | जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी एकूण मजुरांची संख्या 
१. उस्मानाबाद १०७१ 
२. नांदेड ३०६४ 
३. लातूर १४३ 

र परभणी ३७२ 
प. हिंगोली १६८ 
एकूण:- ४८१८ 


मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथील रिट क्र.१५२२१/२०१७ व ७४२६/२०१९ मधील 
मा. उच्च न्यायालयाच्या दि.०४/०७/२०१९ चे न्यायनिर्णयानुसार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, नांदेड, 
उस्मानाबाद, लातूर, परभणी व हिंगोली यांचे अधिनस्त प्रक्षेत्रावरील एकूण १७८ मजुरांनी २४० दिवस किंवा 
अधिक कालावधीचे कामकाज केले आहे त्यातील मा. न्यायालयीन आधारभूत दस्त तपासून २६ मजुरांची 
ग्रेड-१ मजूर पदावर नियुक्तीसाठी शिफारस करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथील रिट क्र.१५२२१/२०१७ व ७४२६/२०१९ मधील 
मा.उच्च न्यायालयाच्या दि.०४/०७/२०१९ चे न्यायनिर्णयानुसार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, नांदेड, 
उस्मानाबाद, लातूर, परभणी व हिंगोली यांचे अधिनस्त प्रक्षेत्रावरील एकूण १७८ मजुरांनी २४० दिवस किंवा 
अधिक कालावधीचे कामकाज केले आहे. त्यातील मा. न्यायालयीन आधारभूत दस्त तपासून २६ मजुरांची 
ग्रेड-१ मजूर पदावर नियुक्‍तीस तसेच जेष्ठता यादीतील उर्वरित १५२ पात्र रोजंदारी मजूरांना भविष्यात 
होणाऱ्या संभाव्य रिक्‍त पदी सामावून घेणेबाबत शासन मान्यता देण्यात येत आहे. जिल्हा निहाय मजूरांच्या 
नियुक्तीचे विवरणपत्र शासन निर्णयासोबतच्या “ प्रपत्र-अ ” मध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे. 


२. लातूर संभागातील जिल्हानिहाय पात्र मजुरांचा गोषवारा 


(आ) जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, उस्मानाबाद 

जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी उस्मानाबाद यांचे अधिनस्त ७ प्रक्षेत्र असुन त्यातील उपलब्ध सर्व दस्त 
व अभिलेखांवरुन एकूण मजूरांची संख्या १०७१ आहे. त्यातील उपलब्ध सर्व दस्तऐवजांवरुन प्रपत्र -२ नुसार 
ज्या मजुरांचे कामकाजाचे दिवस २४० किंवा त्यापेक्षा अधिक आहेत अशा मजुरांची संख्या २८ आढळून आलेली 
आहे. इतर निकष पुर्ण करून ग्रेड-१ मजूर पदावर नियुक्‍तीकरीता पात्र असलेल्या मजुरांची संख्या ८ आहे. 


(ब) जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, नांदेड 

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, नांदेड यांचे अधिनस्त १० प्रक्षेत्र असून त्यातील उपलब्ध सर्व दस्त व 
अभिलेखांवरुन एकूण मजूरांची संख्या ३०६४ आहे. त्यातील उपलब्ध सर्व दस्तऐवजांवरुन प्रपत्र-२ नुसार ज्या 
मजुरांचे कामकाजाचे दिवस Wo किंवा त्यापेक्षा अधिक आहेत, अशा मजुरांची संख्या ८१ आहे. त्यापैकी इतर 
निकष पूर्ण करुन ग्रेड-१ मजूर पदावर नियुक्तीसाठी पात्र ठरणाऱ्या एकूण मजूरांची संख्या ४ आहे. 


(क) जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, लातूर 

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, लातूर यांचे अधिनस्त ३ प्रक्षेत्र असून त्यातील उपलब्ध सर्व दस्त व 
अभिलेखांवरुन एकूण मजूरांची संख्या १४३ आहे. त्यातील उपलब्ध सर्व दस्तऐवजांवरुन प्रपत्र-२ नुसार ज्या 
मजुरांचे कामकाजाचे दिवस Wo किंवा त्यापेक्षा अधिक आहेत, अशा मजुरांची संख्या ८ आहे. त्यापैकी इतर 
निकष पूर्ण करुन ग्रेड-१ मजूर पदावर नियुक्तीसाठी पात्र ठरणाऱ्या एकूण मजूरांची संख्या ४ आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०१८/ प्र.क्र.१९६/१३-ओ 


(ड) जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, परभणी 

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, परभणी यांचे अधिनस्त ५ प्रक्षेत्र असून त्यातील उपलब्ध सर्व दस्त व 
अभिलेखांवरुन एकूण मजूरांची संख्या ३७२ आहे. त्यातील उपलब्ध सर्व दस्तऐवजांवरुन प्रपत्र-२ नुसार ज्या 
मजुरांचे कामकाजाचे दिवस Wo किंवा त्यापेक्षा अधिक आहेत, अशा मजुरांची संख्या ५५ आहे. त्यापैकी इतर 
निकष पूर्ण करुन ग्रेड-१ मजूर पदावर नियुक्तीसाठी पात्र ठरणाऱ्या एकूण मजूरांची संख्या ४ आहे. 


(इ) जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, हिंगोली 

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, हिंगोली यांचे अधिनस्त ६ प्रक्षेत्र असून त्यातील उपलब्ध सर्व दस्त व 
अभिलेखांवरुन एकूण मजूरांची संख्या १६८ आहे. त्यातील उपलब्ध सर्व दस्तऐवजांवरुन प्रपत्र-२ नुसार ज्या 
मजुरांचे कामकाजाचे दिवस २४० किंवा त्यापेक्षा अधिक आहेत, अशा मजुरांची संख्या १८ आहे. त्यापैकी इतर 
निकष पूर्ण करुन ग्रेड-१ मजूर पदावर नियुक्तीसाठी पात्र ठरणाऱ्या एकूण मजूरांची संख्या ४ आहे. 


३. सदर लातूर संभागातील मजुरांचा एकत्रित जिल्हानिहाय गोषवारा खालीलप्रमाणे 
-गोषवारा - 
अ.क्र जिल्हा प्रक्षेत्र | प्रपत्र-१ | प्रपत्र-१ | सर्वनिकष | ग्रेडवन | प्रपत्र-३ | संभाव्य 
अधक्षक कृषि | संख्या | नुसार | नुसार २४० | पूर्णकरुन | मजुरांची नुसार | रिक्‍त पदी 
अधिकारी मजूर | दिवस काम | नियुक्‍तीस | जिल्हा । नियुक्‍्तीस | नियुक्‍तीस 
संख्या केलेले aa =| निहायरिक्‍त | पात्र पात्र 
एकूण मजूर | असलेले | पदसंख्या | मजूरांची | मजुरांची 
संख्या मजूरांची संख्या संख्या 
संख्या 
aie Q 3 8 ५ 9 ८ ९. _ |. १७. 
fae उस्मानाबाद 9 १०७१ २८ १६ ८ ८ ८ 
२ | नांदेड he ३०६४ ८१ ८१ ४ ४ ७७ 
३ | लातूर ३ १४३ २१ ८ 8 8 8 
४ । परभणी 4 302 ६६ 44 8 ४ ५१ 
५. | हिंगोली ६ १६८ ४२ १८ ६ ६ १२ 
एकूण ३१ | ४८१८ २३८ १७८ २६ २६ १५२ 
४. न्यायालयीन प्रकरणात वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ दि.१७/४/२०१५ भाग पहिला, 


उपविभाग-दोन, महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम, १९६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकार 
अ.क्र.२ नियम क्र.७ मध्ये नमूद केल्या नुसार “न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानुसार किंवा न्यायालयीन 
निर्णयाबाबत पुनर्विलोकन अर्ज किंवा अपील करावयाचे सर्व मार्ग संपल्यास करावयाच्या प्रदानांबाबत प्रशासनिक 
विभाग प्रमुख यांना पूर्ण अधिकार प्रदान केले आहेत. त्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


प. आयुक्त (कृषी) कार्यालयाने मा. न्यायालयाने दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार नियुक्‍ती प्रदान करताना 
शासनाचे प्रचलित नियम, अटी व शर्ती व आदेशांचे अनुपालन करण्यात यावे. रोजदारी मजुरांना ग्रेड-१ पदावर 
नियुक्‍ती करताना त्यांना अदा करावयाच्या वेतन व भत्ते यांची अचूक परिगणना करण्यात यावी. या प्रकरणी 
कोणतीही प्रशासकीय वा वित्तीय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. सदर मजुरांना अदा 
करावयाच्या रकमेसाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करुन त्याबाबत योग्य तो प्रस्ताव शासनास 
तात्काळ सादर करण्यात यावा. 


६. सदरचा शासन निर्णय विधी व न्याय विभाग औरंगाबाद, यांच्या अनौ.सं.क्र.५७/२०१९, दिनांक 
१९/३/२०१९ व अनोौ.सं.क्र.२७४/२०२२, दिनांक १०/११/२०२२ रोजीच्या अभिप्रायास अनूसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०१८/ प्र.क्र.१९६/१३-ओ 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०५१६१४४५०८३२०१ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
H E M A N T ONL EAC COVEANMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1775f5c28a439e88c4c1 Sab3f88d6a6beb26ad2675a 


G O R A KH N AT H 8c7a7ff397b2e5305303d, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=6756123D309547BB1E152A6AEB6042BDE404 


0836DF541FD3620CA87FF8E71CC5, cn=HEMANT 
M H A PA N KA R GORAKHNATH MHAPANKAR 


Date: 2024.05.16 14:58:09 +05'30' 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रति, 
१) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३) संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
8) महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) मुंबई / नागपूर. 
५) सह संचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६) सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष नवीन प्रशासकीय भवन,मुंबई-३२. 
७) विभागीय कृषि सह संचालक, लातूर विभाग, लातूर. 
८) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, परभणी व हिंगोली. 


९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, परभणी व हिंगोली. 
qo) निवड नस्ती-१३-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय. मुंबई-३२. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०१८/ प्र.क्र.१९६/१३-ओ 


शासन निर्णय क्रमांक: न्यायप्र-२०१८/प्र.क.१९६/१३ अ, दिनांक १६मे, २०२४ 


विवरणपत्र “अ” 


नियुक्तीसाठी पात्र ठरलेल्या २६ मजुरांची यादी 


अ) जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उस्मानाबाद 


पात्र मजुरांची यादी 
अ.क्र प्रक्षेत्र मजुराचे नांव सेवाजेष्ठता क्रमांक 
| 9 | जिल्हा मध्यवर्ती फळरोपवाटीका, ढोकी श्रीमती अमिनाबीपापामियाहोख | 4 
२ | जिल्हामध्यवर्ती फळरोपवाटीका, ढोकी श्रीमती द्रौपदाबाई रामा दंडवते २ 
3 | अन्विक्षा नि प्रात्याक्षिक केंद्र सोनगिरी, ता.परांडा | श्री.आप्पा प्रल्हाद मोरे ३४३ 
४ | अन्विक्षा नि प्रात्याक्षिक केंद्र सोनगिरी, ता.परांडा | श्री.प्रकाश गोविंद मोरे ३४४ 
५ | अन्विक्षा नि प्रात्याक्षिक केंद्र सोनगिरी, ता.परांडा | श्रीमती गजराबाई बिभीषण फासे ३४५ 
६ | अन्विक्षा नि प्रात्याक्षिक केद्र सोनगिरी, ता.परांडा | श्रीमती कडुबाई शिवाजी ढवळे ३४७ 
७ | अन्विक्षा नि प्रात्याक्षिक केंद्र सोनगिरी, ता.परांडा | श्रीमती तारामती ज्ञानोबा आहेर ३४८ 
८ | तालुका फळरोपवाटीका वाशी श्रीमती निर्मला रावसाहेब घुले ८१८ 
ब) जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, नांदेड :- 
पात्र मजुरांची यादी 
अ.क्र प्रक्षेत्र मजुराचे नांव सेवाजेष्ठता क्रमांक 
।_१ | तालुका बीज गुणन केंद्र, देगलूर श्री.गंगाराम लक्ष्मण निलमवार ११ | 
२ | तालुका बीज गुणन केंद्र, मनाठा श्री. बळीराम विठ्ठल चंद्रवंशी २७५ 
3 | तालुका बीज गुणन केंद्र, देगलूर st arg महेबुब she रहिम 329 
४ | तालुका बीज गुणन केंद्र, मुखेड श्री.युसुफ मस्तान सय्यद ५७५ 
क) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, लातूर 
पात्र मजुरांची यादी 
अ.क्र प्रक्षेत्र मजुराचे नांव सेवाजेष्ठता क्रमांक 
।_१__| जिल्हा फळरोपवाटीका, निलंगा गंगुबाई माणिक बिराजदार ति 
२  । जिल्हा फळरोपवाटीका, निलंगा शेख इस्माईलबी अहमद i a 
३ | जिल्हा फळरोपवाटीका, निलंगा पुतलबी पाशासाब शोख ॥______ ली: 
४ | जिल्हा फळरोपवाटीका, निलंगा विनोद निवृत्ती कांबळे १३ 
ड) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी,परभणी 
पात्र मजुरांची यादी 
अ.क्र. प्रक्षेत्र मजुराचे नांव सेवाजेष्ठता क्रमांक 
१ | फळरोपवाटीका परभणी श्रीमती मुक्ताबाई दांकर बामनवाड ८ 
२ | तालुका बीज गुणन केंद्र, परभणी श्रीमती आसराबाई धोडिबा गायकवाड १५ 
3 । तालुका बीज गुणन केंद्र, गंगाखेड | श्री. पांडुरंग हरि कुकडे १७ 
४ | तालुका बीज गुणन केंद्र, परभणी श्रीमती सत्यभामाबाई रावसाहेब मोरे १८ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०१८/ प्र.क्र.१९६/१३-ओ 


इ) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, हिंगोली:- 


पात्र मजुरांची यादी 
अ.क्र प्रक्षेत्र मजुराचे नांव सेवाजेष्ठता क्रमांक 
।_१_ | तालुका बीज गुणन केंद्र बिजाराम (बासंबा) श्री.धनाजी पुंजाजी लांडगे १९ 
२ | तालुका बीज गुणन केंद्र, बिजाराम (बासंबा) श्री.मुकुंदा नागोजी गुंजकर २० 
३ | तालुका बीज गुणन केंद्र आखाडा बाळापूर श्री.सदाशिव सखाराम खरवडे ४९ 
४ | तालुका बीज गुणन केंद्र, हिंगोली श्री.तुळशीराव लक्ष्मण भाग्यवंत ६६ 
५ | तालुका बीज गुणन केंद्र, वसमत श्री.रामा कोंडिबा वाघमारे ६७ 
६ | तालुका बीज गुणन केंद्र, हिंगोली श्री.शेषेराव भाऊराव चव्हाण ७७ 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


